राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली 
यांना सन २०१९-२० पर्यंतच्या कर्जाची 
व्याजासह परतफेड सन २०२०-२१ च्या 
मंजुर तरतुदीतून करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-१३२०/प्र.क्र.४०/९-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२० 
वाचा :- 
१. उप निदेशक (वित्त), रा.स.वि.नि.,नवी दिल्ली यांचे क्र.एनसीडीसी -एअन्डसी/नऊ(१)/ 
आरईपी/०९/१७१९, दि.१९.६.२०२०. 

२. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 
३. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०.०५.२०१६ 


प्रस्तावना :- 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत सहकार प्रभागासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पुरस्कृत 
विविध योजनांतर्गत राज्य शासन सहकारी संस्थांना प्रकल्पांच्या उभारणीकरीता त्या त्या योजनेच्या मंजूर वित्तीय 
आराखड्यानुसार शासकीय भागभांडवल तसेच कर्ज उपलब्ध करुन देते. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगममार्फत 
या योजनेअंतर्गत राज्य शासनास उपलब्ध करुन देण्यात येणारा निधी राज्य शासनावर संपूर्णपणे कर्ज म्हणून 
गणला जातो. सन २०१९-२० पर्यंत राज्य शासनास राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांनी मंजूर केलेल्या 
कर्जापैकी, परतफेडीकरीता पात्र कर्जातील मुद्दलाची व मंजूर कर्जावरील व्याजाच्या देय हप्त्यांची परतफेड 
करण्याकरीता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांनी संदर्भाधिन दि.१९.०६.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
राज्य शासनास सूचित केले आहे. सदर पत्रानुसार सन २०१९-२० पर्यंत राज्य शासनास मंजूर करण्यात आलेल्या 
कर्जापैकी मुद्दल रु.७,१८,००,०००/- व व्याज रु.२,५७,६५,४०८/- असे एकूण रु.९,७५,६५,४०८/- एवढी रक्‍कम 
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमास अदा करण्याची विनंती शासनास केली आहे. एन.सी.डी.सी.ने प्रस्तावित 
केल्यानुसार दि.२०.०९.२०२० पूर्वी रक्कम अदा केल्यास व्याजावर रु.२३,७९,०२८/- इतक्या रकमेची सूट 
मिळणार आहे. म्हणजेच रु.७,१८,००,०००/- मुद्दल व रु.२,३३,८६,३८०/- इतकी व्याजाची रक्‍कम अशी एकूण 
रु.९,५१,८६,३८०/- इतकी रक्‍कम एनसीडीसीला दि.२०.०९.२०२० पर्यंत अदा करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार 
रुपये रु.९,५१,८६,३८०/- (कर्जाची मुद्दल रुपये ७,१८,००,०००/- + व्याज रुपये २,३३,८६,३८०/-) इतकी 
रक्कम रा.स.वि.नि.ला अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


२. कोषागारात देयके पारित करताना घ्यावयाची दक्षता या विषयाबाबत दि.१०.०५.२०१६ रोजी वित्त 
विभागाने परिपत्रक निर्गमित केले असून त्या अनुषंगाने या प्रस्तावासंबंधी माहिती खालीलप्रमाणे आहे:- 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार- वित्त विभागाच्या दि.१६.०४.२०२० च्या परिपत्रकानुसार 
एकूण अर्थसंकल्पित रकमेच्या १५ ते २५% तरतुदीच्या मर्यादेत निधी वितरण करण्यात आले 
आहे. वितरीत करावयाची विचाराधीन रक्‍कम १५ ते २५%च्या मर्यादेत नाही . 


२) मंजूर निधी :- सन २०२०-२१ या वर्षात कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड करण्यासाठी 
रु.७,१८,००,०००/- व व्याजासाठी रु.२,५७,००,०००/- अशी एकूण रु.९,७५,००,०००/- इतक्या 
रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. 


3) मागील ३ महिन्यांपूर्वी सदर लेखाशिर्षांतर्गत कोणताही खर्च झालेला नाही. 
४) विचाराधीन लेखाश्िर्षातर्गत एक वर्षापूर्वीचे कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 
५) १२ ते १६ येथील बाबी लागू नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-१३२०/प्र.क्र.४०/९-स 


राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांना रु.९,५१,८६,३८०/- इतकी रक्‍कम अदा 
करण्यासाठी शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील सहकार विकासाकरीता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांनी सहकार 
प्रभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनासाठी राज्य शासनास कर्ज मंजूर केले होते. सदरच्या कर्जाची 
मुद्दळ रु.७,१८,००,०००/-(रुपये सात कोटी अठरा लाख wad) व त्यावरील व्याजाची रक्‍कम 
रु.२,३३,८६,३८०/- (रुपये दोन कोटी तेहतीस लाख seta हजार तीनशे ऐंशी फक्त) अशी एकूण 
रु.९,५१,८६,३८०/- (रुपये नऊ कोटी एक्कावन्न लाख Seva हजार Gay ऐंशी फक्त) इतकी रक्‍कम 
सन २०१९-२० पर्यंत परतफेडीच्या हप्त्यापोटी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमाला अदा करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च चालू आर्थिक वर्षात (2020-29) खालील लेखाशिर्षांतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा- 


कर्ज - रु.७,१८,००,०००/- (रुपये सात कोटी अठरा लाख फक्त) 

मागणी क्रमांक व्ही-४ 

मुख्य लेखाशिर्ष 

६००३, राज्य शासनाचे देशांतर्गत FET 

(१०८) राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून मिळालेली कर्जे 

(००)(०१) राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून मिळालेली कर्जे (सहकार) (अनिवार्य) 
(६००३ ०२४२) 

भारित-५६, कर्जाची परतफेड 


व्याज- रु.२,३३,८६,३८०/- (रुपये दोन कोटी तेहतीस लाख शाहाऐंशी हजार dist ऐंशी 
फक्‍त) 

मागणी क्रमांक व्ही-१ 

मुख्य लेखाशिर्ष 

२०४९, व्याज प्रदाने 

०१, देझांतर्गत FONTAN SS व्याज 

२००, देशांतर्गत इतर क्र्णावरील व्याज 

(०२)(०१) राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून मिळणाऱ्या कर्जावरील व्याज 
(सहकार) (अनिवार्य) 

(२०४९ १०४३) 

भारित-४५, व्याज 


३. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांना मंजूरी केलेली उपरोल्लिखित रक्‍कम अधिदान 
व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून आहरण करुन निगमाला त्याचे वितरण करण्यासाठी श्री. र. गं. 
बोडू, कार्यासन अधिकारी, रोखशाखा, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच, श्री. सं.पु.खोरगडे, उप सचिव (९-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. उपरोल्लेखित रक्‍कम RTGS/NEFT सुविधेव्दारे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली 
यांना अदा करावयाचा असून त्याबाबतचा तपज्ञील खालीलप्रमाणे आहे- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-१३२०/प्र.क्र.४०/९-स 


| Name of the account National Cooperative Development 
Corporation 
Name of the Bank State Bank of India 
Name of the Branch Commercial Branch, Nehru Place, New 
Delhi 
Account No. ३२१६४०५२८७४ 
IFSC Code SBIN ०००४२९८ 


Gy, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांनी सदर रक्‍कम प्राप्त झाल्याची पोच महाराष्ट्र 
शासनास नोंदणीकृत डाकेने तसेच ई-मेलव्दारे मुद्रांकित पावती पाठवावी. 
६. Penta क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०५.२०२० च्या परिपत्रकातील अटींची 
तसेच, परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील प्रस्तावाला लागू असलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याचे 
प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
७. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४७, व्यय-२ दि.२४ ऑगस्ट, 
२०२० अन्वये प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०२००९१४१३३००१६९०२ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANTOSH PUNAMCHAND 
KHORGADE 


(सं. पु. खोरगडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
२. उप सचिव(साखर), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी(३-स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. कार्यासन अधिकारी MRIS), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ (६प्रती) 
५. कक्ष अधिकारी (व्यय-२/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
९. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक झाखा) नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मादाम कामा 
रोड, मंत्रालयासमोर, मुंबई -३२ 
११. संचालक, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, ४ सिरी इन्स्टिटयुजझानल एरिया, 
हौजखास नवी दिल्ली ११०००१ 
१२. प्रादेशिक उपसंचालक, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, ५ बी.जे.रोड, पुणे 
१३. निवडनस्ती (९-स). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


